कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/सहायक 
अभियंता श्रेणी-२ संवर्गातील अभियंत्यांची 
बदली. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेश PAH AIH २०१८/प्र.क्र.९४/२०१८/आ.(शा.अ.) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :१८.०५.२०१८. 


आदेश 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४ आणि ४(५) मधील तरतुदीनुसार, मुख्य 
अभियंता(जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे अंतर्गत कार्यरत असलेल्या खाली नमुद शाखा अभियंता संवर्गातील 
अभियंत्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्यानुसार (स्तंभ ४ नुसार) सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ बदली करण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र. | अभियंत्याचे नाव कार्यरत असलेले ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
| १_| २ ३ 8 
१) | श्री.मनोहर मुख्य अभियंता(जस॑), जलसंपदा | मुख्य अभियंता(जस), जलसंपदा विभाग, 


मारूती खाडे, । विभाग, पुणे अंतर्गत अ.अ., पुणे | पुणे अंतर्गत अ.अ., पुणे पाटबंधारे मंडळ, 
शाखा अभियंता | पाटबंधारे मंडळ, पुणे अंतर्गत पुणे | पुणे अंतर्गत पुणे पाटबंधारे विभाग, पुणे 
पाटबंधारे विभाग, पुणे अंतर्गत | अंतर्गत खडकवासला कालवा उपविभाग 
उपसा जलसिंचन उपविभाग, | क्र.२, पुणे अंतर्गत वडीवळे पाटबंधारे 
पवनानगर अंतर्गत पवना धरण | शाखा येथील श्री.रघुनाथ वि. जाधव, 
शाखा. शा.अ. यांच्या बदलीने Rat झालेल्या 
पदी. 


२. आदेशात नमूद अभियंत्यांची ज्या कार्यालयात बदली करण्यात आली आहे, त्या कार्यालयाच्या संबंधित 
कार्यकारी संचालक/मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता यांनी उपरोक्त आदेशातील स्तंभ-४ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे संबंधित अभियंत्यांचे सविस्तर पदस्थापनेचे आदेशा तात्काळ निर्गमित करावेत. 

३. आदेशात नमूद अभियंता ज्या कार्यालयात कार्यरत आहेत, त्या कार्यालयाच्या संबंधित कार्यकारी 
संचालक /मुख्य अभियंता/ अधीक्षक अभियंता यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी बदली झालेल्या संबंधित 
अभियंत्यांचे सविस्तर पदस्थापनेचे आदेश निर्गमित झाल्यानंतरच बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी त्यांना 
त्वरित कार्यमुक्त करावे. सविस्तर पदस्थापनेचे आदेशा प्राप्त झाल्याशिवाय कार्यमुक्त केल्यास व रिक्‍त पदा 
अभावी आदेश कार्यान्वित करण्यास अडचणी उद्भवल्यास संबंधित अभियंत्यांना सक्‍तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी 
मंजूर करावा लागतो. अशा प्रकरणी संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यास जबाबदार धरण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. 
8. संबंधित कार्यकारी संचालक / PRA अभियंता/अधीक्षक अभियंता यांना कळविण्यात Ad की, शासन 
स्तरावरील प्रस्तुत आदेशा प्रथम कार्यान्वित करुन तद्नंतरच क्षेत्रीय स्तरावरील प्रदेश्ांतर्गत बदल्यांचे आदेश 
कार्यान्वित करावेत. शासनाने केलेल्या आदेशात क्षेत्रीय स्तरावर कोणतेही बदल करण्यात येऊ नयेत. 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी पद रिक्‍त नसेल अथवा अन्य कारणांमुळे बदली कार्यान्वित करण्यास प्रशासकीय 
अडचण उद्भवत असेल तर, अशा बाबतीत शासनास तात्काळ अवगत करुन अहवाल सादर करावा. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र.९४/२०१८/आ.(शा.अ.) 


५. संबंधित कार्यकारी संचालक /मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी 
वरीलप्रमाणे संबंधित कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता यांच्या बदलीची अंमळबजावणी करताना सदर 
बदलीच्या ठिकाणी कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर पदांपेक्षा जास्त कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता/सहायक 
अभियंता श्रेणी-२ कार्यरत राहणार नाहीत, याची सर्वार्थाने दक्षता घ्यावी. 
६. वरीलप्रमाणे बदली करण्यात येत असलेल्या कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता/सहायक अभियंता 
श्रेणी-२ यांच्या कार्यमुकक्‍्ती आदेशासोबत त्यांचे गोपनीय अहवाल, सेवापुस्तक, तसेच अंतिम वेतन प्रमाणपत्र 
बदली करण्यात आलेल्या नवीन कार्यालयाकडे तात्काळ पाठविण्यात यावे. 
७. सदरहू बदली ही विनंती बदली असल्याने संबंधित अभियंत्यांना बदली विषयक प्रवासभत्ता व इतर 
अनुषंगिक लाभ अनुज्ञेय असणार नाहीत. 
८. सदरचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५१८१६५०१८८६२७ असा आहे. हे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहेत 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Arvind Vitthalrao Pag 


Arvind Vitthalrao ९०७० ore ecu: osramen 


2.5.4.20=e73e74e98305e43eb295d08ba37550053b948b587f77b90efdc8b9ff1 6d8. 


Pa g a | ण ina ch soa ‘1c28e0ff34686b6c0a82a270584a7daed6041 
(अरविंद पगार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- १ मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२) मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

3) प्रधान सचिव (जसं, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४) सचिव (लाक्षेवि, जळसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

५) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ,पुणे. 
६) मुख्य अभियंता(जसं, जलसंपदा विभाग, पुणे. 

७) अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे. 

८)स.स.(प्रशा.), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९) कार्यासन आ. (शा.अ. संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


